RNI No . MAHBIL 06425 / 13/ 1 / 2011- TC 
Regn. No . L / RNPIPNCE/ W -132/ 2013 
www . dgps.maharashtra . gov . in 


१ 


SSE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ- पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५, अंक - २७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ - ७, २०१६ / अग्रहायण १० - १६, शके १९३८ 


[ पृष्ठ १ 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नियो -१/ वाप्र/ १११/ २०१६. -- महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४२ चे आधारे महाराष्ट्र राज्य 
शासनाचे ग्रामीण विकास विभागाकडील क्रमांक झेडपीआर-४७६३- ४०४८६- पी , दिनांक ४ सप्टेंबर १९६४ ने ठरवून दिलेल्या व पुन्हा क्रमांक झेडपीआर 
४७६६-३२३९३- पी, दिनांक ३ नोव्हेंबर १९६६ ने सुधारणा करून दिलेल्या तसेच महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाचे पत्र क्रमांक एएआर- १०७९ 
( ६७६)- २६, दिनांक १२ नोव्हेंबर १९८१ ने पुन्हा सुधारून ठरवून दिलेल्या नियमानुसार सातारा जिल्हा परिषदेचा सन २०१५ - २०१६ सालचा वार्षिक 
प्रशासन अहवाल तयार करून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 

__ सन २०१५- २०१६ या वर्षाचा वार्षिक प्रशासन अहवाल नियमाप्रमाणे तयार करून सातारा जिल्हा परिषदेच्या दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी 
झालेल्या सर्वसाधारण सभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेला होता. त्यास जिल्हा परिषदेने ठराव क्रमांक ५२३ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या ( वार्षिक प्रशासन अहवाल प्रसिद्ध करणे) नियम १९६४ च्या नियम ९ अन्वये सदर अहवाल प्रसिद्ध झाला असे या 
अधिसूचनेद्वारे जाहीर करण्यात येत आहे . 

डॉ . राजेश देशमुख , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
सातारा जिल्हा परिषद, सातारा. 


सातारा , २५ नोव्हेंबर २०१६ . 


एच- ७८२, भाग एक - अ (पु. वि .पु.) – २७- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


